आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र 
पुरस्कृत प्रधानमंत्री  मातृवंदना 
योजनेकरीता सन २०२२-२३ या 
वर्षासाठी निधी वितरण. 

राज्य हिस्सा-(लेखाशिर्ष २२११ १४४१ 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.५/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ३० नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) आदिवासी विकास विभाग शा.नि.क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६/कार्यासन-६, दि.२०६.२०२२. 
३) केंद्र शासन, महिला व बाल विकास मंत्रालयाचे पत्र क्र. No.94/29/2022/PMMVY, 
दि.१९.०९.२०२२. 
४) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र.प्रमाव-२०२२/प्र.क्र. ६०२/कु.क. 


प्रस्तावना :- 
सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या केंद्र पुरस्कृत 


प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र 


शासनाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील आदेशान्वये केंद्र हिस्सा रु.६०४.००२०६ लाख इतका निधी थेट 


Escrow Account मध्ये जमा झालेला आहे. त्यास समरुप राज्य हिस्सा रु.४०२.६६८०४ लाख इतका निधी 


वितरीत करण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये सादर प्रस्तावास अनुसरुन 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध अर्थसंकल्पित निधीमधून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 


लेखाशीर्ष २२११, कुटुंबकल्याण खालील (०२) (०२) प्रधानमंत्री मातृवंदना या योजनेकरीता सन २०२२-२३ 


या वर्षासाठी प्राप्त झाळेला केंद्र हिस्सा रु.६०४.००२०६ लाख Escrow Account मध्ये जमा झालेला आहे. 


त्यास समरुप राज्य हिस्सा रु.४०२.६६८०४ लाख इतका निधी सन २०२२-२३या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.५/कार्या-६ 


अर्थसंकल्पित निधीमधून खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व अर्थसंकल्पीय । यापूर्वी वितरीत सदर शासन 
राज्य हिस्सा तरतुद निधी निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येणारा निधी 
[a २ ३ — "| 4 
प्रधानमंत्री २२११ १४४१ १५००.०० १८७.६९०३२ ४०२.६६८०४ 
मातृवंदना । राज्य हिस्सा (४०%) 
योजना 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.४०२.६६८०४ लाख (अक्षरी रुपये चार कोटी दोन लाख सहासष्ट हजार 


Seal चार फक्त) इतका निधी प्रशासकिय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख / नियंत्रण 


अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 


नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन 


परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
ळेखाशिर्षनिहाय/उपळेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 


प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 


क्षेत्रात केळेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 


क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.५/कार्या-६ 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 


पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि 


आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात मात्र फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ मधील तरतुदींस अनुसरुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२८१७०२४६९२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Di lly signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K | R A N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
PK 


Code 10032, ‘Mahi 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9 


187463f83 1a2beeadbe 4e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF 186BB 
2 


imber=344DE3FFO7B9439DD11CAF728255 


ASEBOAODD49S5EF82F98993 1088637D8211C0, 
KIRAN KISANRAO PAWAR 
Di 


2022.12.01 16:55:04 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
९. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


